राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल भागातील 
विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत दुसरी/ 


तिसरी पाळीसुरू करणे... 


सन २०२१-२२ करिता निधी वाटप. 


महाराष्ट्रशासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः औप्रशि-२०२१/प्र.क्र.१६/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ८ मार्च, २०२२. 


वाचा:- 
१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.. आयटीआय-००९/(११/०९)/व्यशि-३, 
दि. २९ ऑगस्ट, २००९ व दि.२१ ऑगस्ट, २०१०, 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.: अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४ जून, २०२१, 
दि.१४ आक्टोबर, २०२१, दि.३ फेब्रुवारी,२०२२ 
३) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.:-औप्रशि-२०२१/प्र.क्र.१६/का.८, 
दि.२८ एप्रिल, २०२१, दि.१७ जून, २०२१ , दिनांक २४ ऑगस्ट, २०२१ व दि.१ नोव्हेंबर, २०२१ 
४) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.१२/नियोजन/२०२१/प्र.क्र.३/०८, दि.१० जानेवारी, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी ४२ अल्पसंख्याक बहुल भागातील विद्यमान औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थामध्ये दुसऱ्या/तिसऱ्या पाळीत २४८ तुकडया त्याचप्रमाणे बृहन्मुंबईतील मांडवी व 
चांदिवली (पवई) येथे नव्याने सुरू होणाऱ्या २ नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये २८ 
तुकडया सुरू करण्यास संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयांन्वये मान्यता देण्यात आळी आहे. त्यानुसार 
“मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २००-इतर 
कार्यकम, राज्य योजनांतर्गत योजना, (००) (१६) अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी विद्यमान औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी सुरू करण्यासाठी सहाय्यक अनुदान, (2234 ए ५३४)” या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ करिता रु.३१,९९,९९,०००/- इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आली आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र.३ येथील एकूण रु. १९,०४,९९,५००/- इतका निधी वितरीत करण्यात 
आला आहे. संदर्भ क्र.४ च्या पत्रान्वये संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने निधी 
वितरीत करण्याची विनंती केलेली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयास अनुसरून 
निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः औप्रशि-२०२१/प्र.क्र.१६/का.८ 


शासन निर्णय- 


अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ४२ विद्यमान शासकीय 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच बृहन्मुंबईतील मांडवी व चांदिवली (पवई) येथे नव्याने सुरू होणाऱ्या 
(सद्य:स्थितीत एल्फिस्टन महाविद्यालय व मुलुंड येथे वर्ग सुरू असलेल्या ) २ नवीन शासकीय 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाकरिता संचालनालयाच्या मागणीनुसार तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ 
येथील शासन निर्णयास अनुसरून सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता आवश्‍यक खर्च 
भागविण्यासाठी रु.४,८७,५०,०००/- (अक्षरी रु. चार कोटी सत्त्याऐंशी ळाख पन्नास हजार फक्त) इतका 


निधी पुढीलप्रमाणे वितरीत करण्यास याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


ल्पसंख्य प २०२१-२२ सद्य:स्थितीत बीम्स दि.२८/४/२०२१, संचालनालयाच्य 
विद्यार्थ्यांसाठी पाठी वेतन या प्रणाली वेतन दि.१७/६/२०२१, मागणीनुस 
विद्यमान औद्योगिक उद्दीष्टांखाली या उद्दाष्टांखाली दि.२४/८/२०२१ व विभागस्त 
प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अर्थसंकल्पि ToS निधी दि.१/११/२०२१च्या वितरणाकरी 
परी/तिसरी पाळी करण्यात आलेले (९५%) पन निर्णयान्वये प्रस्तावित निधी 
न करण्यासाठी अनुदान वेतन या 
पहाय्यक अनुदान, गीष्टांखाली 
(२२३५ ए ५३४) वितरीत केलेला 
निधी 
a २ a षु 

०१, वेतन 30,40,00,000/- २८,९७,५०,०००/- १८,३०,००,०००/- ॥४,८७,५०,०००/- 

8, ८७,५० »०००/- 
२. बृहन्मुंबईतील मांडवी व चांदिवली (पवई) येथे नव्याने सुरू होणाऱ्या (सद्य:स्थितीत एल्फिस्टन 


महाविद्यालय व मुलुंड येथे वर्ग सुरू असलेल्या) २ नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाकरिता 
आवड्यक निधी तरतूदीमधून प्राधान्याने वितरीत करण्यात यावा. 


३. सदर तरतूद यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र सादर करावयाच्या अटीच्या अधिन राहून संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत असून या करिता ते “नियंत्रक 
अधिकारी” आणि त्यांनी प्राधिकृत केलेले दुय्यम अधिकारी “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून 
काम पाहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


प्रति, 


शासन निर्णय क्रमांकः औप्रशि-२०२१/प्र.क्र.१६/का.८ 


४. संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांनी निधी वितरीत करतांना 
तसेच वितरीत निधी खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका, प्रशासकीय मान्यता आदेश व वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय इत्यादी मधील 
अटी व शर्तीची पूर्तता करावी. 


५. या योजनेंतर्गत अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊन त्याचा तपशील 
वेळोवेळी अल्पसंख्याक विकास विभागास सादर करावा. तसेच सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर 
करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे व खर्च मंजूर केलेल्या निधीच्या मर्यादेत 
ठेवण्यात यावा. केलेल्या खर्चाचा तपशील व उपयोगिता WAGs (Utilization Certificate) विहित 
मुदतीत शासनास आणि महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्याची आणि महालेखापालांच्या 
CAR खर्चाचा ताळमेळ घालण्याची जबाबदारी संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची राहील. 


६. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच झासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- 
२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि,२४ जून,२०२१, दि.१४ आक्टोबर,२०२१ व दि.३ फेब्रुवारी, २०२२ मधील 
अटींची पुर्तता असल्याने प्राप्त मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.” 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२२०३०८१५५२२५८०१४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DINESH MADHAVRAO 
SONAVANE 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

महालेखापाल, (लेखाव अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

प्रधान सचिव, Hed विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक (प्रशिक्षण),व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (सर्व), महाराष्ट्र राज्य, संचालक (प्रशिक्षण),व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण संचाळनाळलय यांचे मार्फत अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


Cc aw A Oo 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः औप्रशि-२०२१/प्र.क्र.१६/का.८ 


७. सर्व संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संचालक (प्रशिक्षण),व्य.शि. व प्र. संचालनालय यांचे मार्फत 
८. नियोजन विभाग का . १४७५ 


९. वित्त विभाग, व्यय-१/ अर्थ-३ व १४, 

१०.अवर सचिव (का., अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते 
की, सदर रक्‍कम व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक, (प्रशिक्षण)-(२२३०) 
झेडए-१, ०००४ वर बी.डी.एस. तात्काळ उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात येत आहे. 


११. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


